सन 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 
स्वयंसेवी संस्था/ व्यक्‍ती यांना धर्मादाय 
देणगीचे वाटप करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- आरएसी-०८२१/प्र.क्र.४८/विशा-९ 
मुख्य इमारत, २ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२३ 

वाचा :- 

१) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.आरएसी-०९१३/ प्र.क्र.१५०/विशा-९,दिनांक ३१ मार्च, २०१५. 
२) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक १६ मार्च, २०२३. 


शासन निर्णय :- 

दरवर्षी धर्मादाय प्रयोजनार्थ आयोजित केलेल्या अश्वशर्यतीमधून प्राप्त होणारा कर राज्याच्या एकत्रित 
निधीत जमा होतो. याद्वारे शासनास प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नामधून धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या देण्याकरीता सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये रु.१,००,००,०००/-(रुपये एक कोटी फक्त) इतकी तरतूद करण्यात 
आली आहे. या तरतुदीमधून १००% म्हणजेच रु.१,००,००,०००/-(रुपये एक कोटी फक्त) इतकी रक्‍कम सन 
२०२२-२३ मधील मंजूर लाभार्थ्यांना वितरीत करण्याकरीता वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर गृह 
विभागास उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. 

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात महालक्ष्मी रेसकोर्स धर्मादाय निधीअंतर्गत मा.उप मुख्यमंत्री (गृह) यांनी 
त्यांच्या स्वेच्छाधिकारात एकूण संस्था/व्यक्‍ती यांना एकूण रु.१,००,००,०००/-(रुपये एक कोटी फक्त) इतकी रक्‍कम 
धर्मादाय देणगी म्हणून मंजूर केली आहे. सदर संस्था/व्यक्‍तींना मंजूर निधीचे वाटप गृह विभाग, शासन निर्णय 
दिनांक ३१/०३/२०१५ मध्ये नमूद तरतुदींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. उक्त नमूद संस्थांचा avails 
खालीलप्रमाणे आहे:- 


अ.क्र संस्थेचे नाव देय रक्‍कम 
(रुपये) 
णि आदर्श बहुउद्देशीय प्रसारक महिला मंडळ, पिंपळगाव रोड, रु.२ लक्ष फक्त 
ता. जि. यवतमाळ 
२ आधार बहुउद्देशीय संस्था, यवतमाळ रु.२ लक्ष फक्त 
३ श्री गणेश ग्रामीण विकास संस्था, गोंदिया रु.२ लक्ष फक्त 
४ चैतन्य बहुद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडळ बाम्हणी रु.२ लक्ष फक्त 
षु लक्ष्मी मल्टी परपज सेवा संस्था, भंडारा, ता.जि.भंडारा रु.२ लक्ष फक्त 
६ शिवराय बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था फुलआमाळा रु.२ लक्ष फक्त 
ता.नांदगाव - खंडेश्वर, जि.अमरावती 
७ श्री गणेड शिक्षण प्रसारक मंडळ, कापुसतळणी रु.२ लक्ष फक्त 
ता.अंजनगांव सुर्जी जि.अमरावती 
ASIST धरति सेवा मंडळ धामणंद ता. खेड, जि. रत्नागिरी रु.२ लक्ष फक्त 
स्वनाथ फाऊंडेशन,१०२ देवदर्शन, वाळकेश्वर, मलबार हिल, रु.२ लक्ष फक्त 
मुंबई 
| ० श्री.विश्वासराव पाटील बहुउद्देशिय संस्था, जानवे रु.२ लक्ष फक्त 
ता.अमळनेर, जि.जळगाव 
ad q | नंदाई महिला बहुउद्देशिय संस्था, सरस्वती नगर, रेस्ट हाऊस, रु.२ लक्ष फक्त 
ता.बोरवड, जि. जळगाव 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०८२१/प्र.क्र.४८/विशा-९ 


१२ निर्मल फाऊंडेशन, जि.जळगाव रु.२ लक्ष फक्त 

१३ गोजराई फाऊंडेशन, जि.जळगाव रु.२ लक्ष फक्त 

१४ । आमदार राजुमामा भोळे, सार्वजनिक वाचनालय व ग्रंथालय, रु.२ लक्ष फक्त 

जळगाव 
१५ पवन चॅरीटेबल ट्रस्ट,जळगाव रु.२ लक्ष फक्त 
१६ गुरुमाऊली बहुउद्देशीय ग्राम सुधार प्रसारक मंडळ पसरणी, रु.२ लक्ष फक्त 
ता.कारंजा, जि.वाशिम 
१७ तोरणा शिक्षण क्रिडा ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था, रु.२ लक्ष फक्‍त 
तोरणवाडा, जि. बुलढाणा 

१८ उत्कर्ष बहुउद्देशीय महिला संस्था, पंचशील नगर, रु.१.५० लक्ष फक्त 
ता.शेगाव, जि.बुलढाणा 

१९ कृषीक्रांती बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था मु.रानमळा, रु.१ लक्ष फक्त 

ता.मंठा, जि.जालना 
२० ग्रामविकास महिला मंडळ वढव ता. ळोणार, जि.बुलढाणा रु.१ लक्ष फक्‍त 
२१ | श्री संत सद्‌गुरु खटकेश्वर बाबा बहुउद्देशीय संस्था, देऊळगांव, रु.१ लक्ष फक्त 
(वायसा) ता.लोणार, जि.बुलढाणा 
२२ ज्ञानेश्वरी महिला समाज सेवी बहुउद्देशीय संस्था, वाडी, रु.१ लक्ष फक्त 
ता.खामगांव, जि.बुलढाणा 

२३ विश्वशांती ग्रामीण विकास मंडळ, क्रांतीनगर, रु.१ लक्ष फक्‍त 
जि.छत्रपती संभाजीनगर 

२४ सत्यमेव बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, नाजिकपांगरी रु.१ लक्ष फक्त 
ता.बदनापुर, जि.जालना 

२५ एकलव्य बहुउद्देशीय संस्था, जि.बुलढाणा रु.१ लक्ष फक्त 

२६ । श्री संत शिरोमणी गजानन महाराज अपंग बहुउद्देशीय संस्था, रु.१ लक्ष फक्‍त 

वाघाळा, ता.सिंदखेडराजा, जि.बुलढाणा 

२७ | जय कालिका माता बहुउद्देशीय माहिला विकास संस्था, अकोला रु.१ लक्ष फक्त 

२८ गजाननकृपा बहुउद्देशिय संसथा, यवतमाळ रु.१ लक्ष फक्त 

२९ । जय महालक्ष्मी बहुउद्देशीय सामाजिक संस्कृति विकास मंडळ, रु.१ लक्ष फक्‍त 

रेडवा, पो.काजळेश्वर, ता.बाशिटाकळी, जि.अकोला 

३० जनहित फॉऊडेडान, कुसेगाव, ता.दौड, जि.पुणे रु.१ लक्ष फक्त 

३१ मराठा विकास फाऊंडेशन, कोपरगावं, जि.अहमदनगर रु.१ लक्ष फक्त 

३२ परिवर्तन प्रतिष्ठान जातेगांव, ता.जामखेड, जि.अहमदनगर रु.१ लक्ष फक्त 

३३ । हनुमान तालीम कृषी क्रिडा व ग्रामविकास प्रतिष्ठाण चांडगाव, रु.१ लक्ष फक्त 

ता.श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर 
३४ वृध्देश्वर बहुउद्देशिय फाऊंडेडन, मु.पो.कासार, पिंपळगांव, रु.१ लक्ष फक्त 
ता. पाथर्डी, जि.अहमदनगर 
३५ जनविकास सामाजिक संस्था, जेकटेवाडी रु.१ लक्ष फक्त 
ता.परंडा जि.धाराशिव 
३६ सुभद्राबाई शिक्षण प्रसारक मंडळ, सिडको, रु.१ लक्ष फक्त 


जि. छत्रपती संभाजीनगर 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०८२१/प्र.क्र.४८/विशा-९ 


३७ ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले बहुउद्देशीय प्रतिष्ठाण, रु.१ लक्ष WaT 
जि. छत्रपती संभाजीनगर 

३८ लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे मंच, सिल्लोड, रु.१ लक्ष फक्त 
जि. छत्रपती संभाजीनगर 

38 गणराज बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, ता.खुलताबाद, रु.१ लक्ष फक्त 
जि.छत्रपती संभाजीनगर 

४० श्री त्र्षीमहाराज शिक्षण व्यायाम शाळा व क्रिडा मंडळ, रु.१ लक्ष फक्‍त 

वाघलगाव, ता.फुलंबरी, जि. छत्रपती संभाजीनगर 

४१ आकांक्षा बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, नक्षत्रवाडी, रु.१ लक्ष फक्त 
जि. छत्रपती संभाजीनगर 

४२ जय IA शक्‍ती बहुउद्देशीय विकास मंडळ, सटाणा, रु.१ लक्ष फक्त 

ता.वैजापूर जि. छत्रपती संभाजीनगर 

४३ श्री संत तुकाराम विकास सेवाभावी संस्था, रु.१ लक्ष फक्‍त 
ता.सेनगाव, जि.हिंगोली 

४४ कानिफनाथ सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था, रु.१ लक्ष फक्त 
ता.सेनगांव, जि.हिंगोली 

४५ सेवा फाऊंडेशन GERI, ता.मुलचेरा, जि.गडचिरोली रु.१ लक्ष फक्त 

४६ । स्व.ध्रुवराज बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, आसोली, ता.जि. गोंदिया रु.१ लक्ष फक्त 

४७ श्री उदेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळ, दानापुर, रु.१ लक्ष फक्त 
ता.भोकरदन, जि.जालना 

४८ गुरुकृपा विकास संस्था, ठाणे रु.१ लक्ष फक्त 

४९ सोज्वळ फाऊंडेशन, मुंबई रु.१ लक्ष फक्त 

५० श्री स्वामी समर्थ फाऊंडेशन, लातूर रु.१ लक्ष फक्त 

५१ श्री टोपे महाराज सांस्कृतिक सेवाभावी संस्था, लातूर रु.१ लक्ष फक्त 

५२ क्रिएटीव्ह फाऊंडेशन, जि. लातूर रु.२ लक्ष फक्त 

43 शिव शक्‍ती सेवाभावी संस्था, हासेगाव वाडी, रु.५० हजार फक्त 

ता.औसा, जि.लातूर 

५४ जिजाऊ बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, जि. लातूर रु. ५० हजार फक्‍त 

५५ प्रेरणा महिला मंडळ, लातूर रु.१ लक्ष फक्त 

५६ नागनाथ व्यायाम शाळा, पिपळखुटा जि.हिंगोळी रु.१ लक्ष फक्त 

५७ भैरेश्वर महिला मंडळ सिल्लोड, जि.छत्रपती संभाजीनगर रु.१ लक्ष फक्त 

५८ गजानन माऊली बहुउद्देशिय महिला संस्था, गजानन नगर, रु.१ लक्ष फक्त 

मालेगांव, जि.वाशिम 

५९ सेवार्थ फाऊंडेशन, ता.जि. वर्धा रु.१ लक्ष फक्त 

६० लक्ष्य बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, सांगवी, जि.नांदेड रु.१ लक्ष फक्त 

६१ परमसंध्या बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, हातणी, लोहा, रु.१ लक्ष फक्त 

जि.नांदेड 
६२ । अर्पण बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, असरजन, ता.जि.नांदेड रु.१ लक्ष फक्त 
६३ स्व.बायनाबाई आढाव सार्वजनिक वाचनालय, रु.१ लक्ष फक्त 


चिमेगांव ता.जि. नांदेड 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०८२१/प्र.क्र.४८/विशा-९ 


६४ जनसेवा प्रतिष्ठाण, कंधार, ता.कंधार, जि.नांदेड रु.१ लक्ष फक्त 
६५ श्री. साई बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, सुरळवाडी, रु.१ लक्ष फक्त 
ता.गंगाखेड, जि.परभणी 
६६ के.सुनिताताई घोगरे फाऊंडेशन, कारेगांव रोड, परभणी, रु.१ लक्ष फक्त 
ता.जि.परभणी 
६७ स्व.एकनाथकाका जगताप प्रतिष्ठान, सासवड, रु.१ लक्ष फक्त 
ता.पुरंदर, जि.पुणे 
६८ ब्राईट लाईफ सामाजिक संस्था, जि.पुणे रु.१ लक्ष फक्त 
६९ महिला आणि सर्वांगीन उत्कर्ष मंडळ, नाशिक रु.१ लक्ष फक्त 
७० शिवाजी प्रतिष्ठाण, ता.जि. बीड रु.१ लक्ष फक्त 
७१ । परिवर्तन सामाजिक प्रतिष्ठान, पारंगाव ता.पाटोदा, जि.बीड रु.१ लक्ष फक्त 
७२ नटेश्वर सांस्कृतिक कला अभिनव प्रतिष्ठान, बीड रु.१ लक्ष फक्‍त 
७३ समर्थ बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, अंबाजोगाई, जि. बीड रु.१ लक्ष फक्त 
७४ | तीन मुनी सेवाभावी संस्था, मु.पो.तितरवणी, ता.शिरुर, जि.बीड रु.१ लक्ष फक्‍त 
७५ | फुले-झाहु-आंबेडकर महिला बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, शेगांव, रु.१ लक्ष फक्त 
Tart, जि.बुलढाणा 
७६ सावित्रीबाई फुले महिला बहुउद्देशीय संस्था, पातुर्डा, रु.१ लक्ष फक्‍त 
ता.संग्रामपूर, जि.बुलढाणा 
७७ माऊली ग्रामीण बहुउद्देशीय समाज सेवा मंडळ, गुंफावाडी रु.१ लक्ष फक्‍त 
ता.जि. लातूर 
७८ सुजाता बहुउद्देशीय महिला मंडळ, शोगांव, रु.१ लक्ष फक्त 
Tanta, जि.बुलढाणा 
७९ क्रांतीज्योती ग्रामविकास प्रतिष्ठाण जि.अहमदनगर रु.१ लक्ष फक्‍त 
८० स्री शक्‍ती बहुउद्देशीय संस्था मानोरा, जि.वाशिम रु.१ लक्ष फक्त 
८१ जयपूर्णवाद महिला सेवाभावी संस्था, ता.जि.हिंगोली रु.१ लक्ष फक्त 
८२ श्री. अनिल दिवेकर, जि. छत्रपती संभाजीनगर रु.१.५० लक्ष फक्त 
१,००,००,००० 


२. शासनाची मंजूरी प्राप्त झालेल्या संबंधित संस्थेने केलेल्या अर्जानुसार, त्यांनी ज्या प्रयोजनार्थ निधीची 
मागणी केली आहे, त्या प्रयोजनासाठीच त्यांना निधी मंजूर करण्यात येत असून हा निधी त्याच प्रयोजनासाठी 
संबंधित संस्थेने/व्यक्‍तीने खर्च करावा. तसेच त्या खर्चाच्या तपशीलाच्या अनुषंगाने “सनदी लेखापाल (Charterd 
Accountant)” यांनी प्रमाणित केलेले उपयोगिता प्रमाणपत्र निधी प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या 
आत संबंधित संस्था/व्यक्‍ती यांनी शासनास AA: सादर करावे. अन्यथा संस्थेस प्रदान केलेल्या निधीवर १२% 
दंडनीय व्याज आकारुन रक्‍कम वसुल करण्याची कार्यवाही संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत 
करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे संबंधित नोंदणीकृत संस्थांनी नियमानुसार संस्थेचे लेखापरिक्षण करावे. 

३. सदर बाबीसाठी मंजूर केलेल्या निधीकरीता अवर सचिव (विशा-९), गृह विभाग हे “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणून राहतील आणि उप सचिव (विशा-९), गृह विभाग हे “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून राहतील. 

४. या बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्र. "बी-०६, मुख्यलेखाशीर्ष २२५०-इतर सामाजिक सेवा (००) १०१- 
धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या, (00) (००) (03) धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या-संस्थांना देणग्या (२२५० ०२२ ८), 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०८२१/प्र.क्र.४८/विशा-९ 


५० इतर खर्च" या लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 

५. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक १६ मार्च, 
२०२३ तसेच वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२१३/२०२३/व्यय-७, दिनांक २७/०३/२०२३ 
ला अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०३३११२२१००२९२९ असा आहे. हा Blea डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SIDDHARTH 


VIDYADHAR 
DHANDORE 


(सि. वि. धांडोरे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मा.उप मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य ,मंत्रालय,मुंबई ३२. 
) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
) अपर मुख्य सचिव (अ.व सु), गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई ३२. 
५) प्रधान सचिव (गृह-विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
) 
) 
) 
) 


AD 


८ 0८ w 


सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक, महाराष्ट्र राज्य. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र-१ मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

१०) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११) सहाय्यक अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, चर्चगेट, मुंबई. 

१२) सहाय्यक अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), 
मुंबई-४०००५१ 

१३) सर्व संबंधित धर्मादाय सहआयुकक्‍्त/उपआयुक्‍्त. 

१४) वित्त विभाग, कार्यासन-व्यय-७/अर्थ-३/अर्थ-११, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१५) सर्व सह/उप सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

१६) कक्ष अधिकारी, कार्यासन-अर्थ- १/अर्थ-२, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

१७) निवड नस्ती, विश्ा-९ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


(२ SG & 


vo 


~ 


२-८ eel 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


